‘Raising and Accelerating MSME 
Productivity Programme (RAMP)’ या 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने “राज्य 
RAMP कार्यक्रम समिती' (State RAMP 
programme committee) गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसएमई-२०२०/प्र.क्र.३५४/उद्योग-७, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :- १) सह सचिव, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार यांना पाठविलेले 
क्र. एसएमई-२०२०/ प्र.क्र.३५४/ उद्योग-७, दिनांक १५/०९/२०२२ चे शासनपत्र. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. एसएमई-२०२०/ प्र.क्र.३५४/ उद्योग-७, 
दिनांक २७/१०/२०२२. 
३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ यांचे पत्र क्र. 
मलउविम/२॥॥॥२/२०२२-२३/६२४, दिनांक १७/११/२०२२. 


प्रस्तावना :- 

जागतिक बँकेचा सहयोग असलेला, एकूण रुपये ६०६२.२५ कोटी एवढा नियतव्यय (Total 
Outlay) असलेल्या केंद्र शासनाच्या ‘Raising and Accelerating MSME Productivity Programme 
(RAMP) या कार्यक्रमास केंद्र शासनाच्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली 
यांनी मान्यता दिली आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार सदर कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्यास राज्य 
शासनाची सहमती दिनांक १५/०९/२०२२ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनास कळविली आहे. तसेच या 
कार्यक्रमाच्या राज्यातील अंमलबजावणीकरीता राज्य समन्वय यंत्रणा (SNA) म्हणून दिनांक 
२७/१०/२०२२ रोजीच्या शासननिर्णयान्वये 'महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाची' नेमणूक करण्यात 
आलेली आहे. सदर कार्यक्रमाकरीता राज्यास निधी वितरणासाठी महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास 
महामंडळामार्फत खाते उघडण्यात आले आहे. 

सदर कार्यक्रम रावबिण्यासाठी राज्याला धोरणात्मक गुंतवणूक आराखडा (Strategic 
Investment Plan) तयार करावयाचा असून हा आराखडा तयार करण्यासाठी संस्थेची नेमणूक करणे 
तसेच तयार केलेल्या धोरणात्मक गुंतवणूक आराखड्याला मान्यता देण्याकरीता प्रधान सचिव अथवा 
त्यापेक्षा वरिष्ठ पदावरील अधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाळी “राज्य RAMP कार्यक्रम समिती' गठीत 
करण्याचे निर्देश केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार प्रधान सचिव 
(उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाळी “राज्य RAMP कार्यक्रम समिती' (State RAMP programme 
committee) गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन [नणय निर्णय :- 


केंद्र शासनाचा ‘Raising and Accelerating MSME Productivity Programme (RAMP) 
कार्यक्रम रावबिण्यासाठी प्रधान सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाळी खालीलप्रमाणे “राज्य RAMP 
कार्यक्रम समिती' (State RAMP programme committee) गठीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएमई-२०२०/प्र.क्र.३५४/उद्योग-७ 


अ.क्र सदस्य पदनाम 
१. | प्रधान सचिव (उद्योग व whips), मंत्रालय, मुंबई अध्यक्ष 
२ विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई सदस्य 
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र खादी ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई सदस्य 
४ सह सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
षु. सह सचिव, सामजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई  । सदस्य 
६. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, भारतीय लघु उद्योग विकास बंक | सदस्य 
अथवा त्यांचे प्रतिनिधी 
0. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई | सदस्य सचिव 


२. समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे असेल:- 
१) सदर कार्यक्रम रावबिण्यासाठी राज्याला धोरणात्मक गुंतवणूक आराखडा (Strategic 
Investment Plan) तयार करण्यासाठी संस्थेची नेमणूक करणे. 
२) राज्याच्या Strategic Investment Plan तयारीवर देखरेख ठेवणे. 
3) सदर Strategic Investment Plan केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालयास 
सादर करण्यापूर्वी त्यास मान्यता देणे. 
४) राज्य प्रकल्प अंमलबजावणी एर्जेन्सी (SPIL) कडून राबविल्या जाणा-या Strategic 
Investment Plan च्या अंमलबजावणीस समिती जबाबदार असेल. 
५) राज्य प्रकल्प अंमलबजावणी एजेन्सी (SPIU) च्या कामगिरीबाबत वेळोवेळी आढावा घेणे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२११२४१२३१४५६८१० असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY SHAMKANT : 
DEGAONKAR 


(संजय देगांवकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


-O 


प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-३२. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र खादी ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई 

सह सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव, सामजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, भारतीय लघु उद्योग विकास बँक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी 
निवडनस्ती (उद्योग-७). 


mM SF 0०८ wW AN 


S 
स RO ep Se ee es जट 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


